दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील 
सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) वर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदली रद्द करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन आदेशा क्र. दुविप्र-११२०/१७५/प्र.क्र.३४/२०२०/पदुम-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ०३/११/२०२० 


संदर्भ:- १. शासन आदेश क्र.दुविप्र-११२०/१२९/प्र.क्र.२८/२०२०, दि.१०/८/२०२०. 
२. शासन आदेशा क्र.दुविप्र-११२०/१७५/प्र.क्र.३४/२०२०, दि.२८/९/२०२०. 
शासन आदेशा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार श्री. जी. एन. राऊत, प्रभारी व्यवस्थापक, मध्यवर्ती 
दुग्धशाळा, आरे यांची संदर्भीय क्र.१ मधील दि.१०/८/२०२० च्या आदेशान्वये जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास 
अधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे बदली करण्यात आली होती. 


>. तथापि प्रशासकीय कारणास्तव श्री.जी.एन.राऊत यांच्या बदलीस संदर्भीय m2 मधील 
दि.२८/९/२०२० च्या आदेशान्वये पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली. 


३. मात्र मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र.८६८/२०१९ (श्री. जी. एन. राऊत 
विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) या प्रकरणी दि.२०/१०/२०२० रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, श्री.जी.एन.राऊत 
यांच्या दि.१०/८/२०२० रोजीचे बदली आदेश या आदेझान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 


8, सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२०११०३१६५५००८१०१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीत साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नांवाने, Sudam Eknath 
Andhale 
(सु. ए. आंधळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) प्रधान सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी मुंबई (५ प्रतीत) 

३) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकाय अधिकारी, नागपूर/अमरावती विभाग . 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ठाणे 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/ नागपूर/अमरावती 
श्री. जी. एन. राऊत, प्रभारी व्यवस्थापक, मध्यवर्ती दुग्धशाळा, आरे (आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग 
यांचे कार्यालयामार्फत) 
८) मा.मंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहायक. 
९) मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहायक 
१०) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
8) महालेखापाल (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, मुंबई/नागपूर 
) 
) 


